वर्ष ८ , अंक ३४ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


ना . - एक -१ ( १६६४ ) . 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४४ . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 


१-३५ 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


क्रमांक ३१७ - बी - २-१-२०२२.– 

श्रीमती टि . एस . गायगोले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
यांची दिनांक २४ मे २०२२ ते दिनांक २६ मे २०२२ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची परिवर्तीत रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


( १ ) 


[ पृष्ठे ३५ , किंमत : रुपये ३०.०० 


पृष्ठे 


१-१० 


श्री . आर . एल . राठोड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती टि . एस . गायगोले , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे कामकाज पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती टि . एस . गायगोले ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४५ . 

आदेश 


क्रमांक ३ ९ ७ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पुलगांव 
यांची दिनांक ०३ जून २०२२ ते दिनांक ०४ जून २०२२ पर्यंत एकूण ०२ 
दिवसांची अर्जित रजा घरगुती अत्यंत महत्त्वाचे कामाकरीता नागपूर येथे 
जावयांचे असल्यामुळे व दिनांक ०२ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०३ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . पी . बुंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पुलगांव यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , पुलगांव यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
पुलगांव , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते 
दिनांक ७ जून २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४६ . 
आदेश 


क्रमांक ४१८ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांची दि . ०८ जून २०२२ ते दि . १० जून २०२२ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . व्ही . पी . आदोने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
श्रीमती आर . जे . राय , त जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . जे . राय , ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या 

असत्या . 


वर्धा : 

दिनांक १४ जून २०२२ . 


आशुतोष नि . करमरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा . 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस अधिनियम 
क्रमांक २२ ची कलमे ३७ ( १ ) ( ३ ) 

अधिसूचना 

क्रमांक जिकागों - दंड- कावि- १८०-२०२२ 

ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक गोंदिया कार्यालयीन पत्र दिनांक १० 
०६-२०२२ नुसार दिनांक १४-०६-२०२२ ते २८-०६-२०२२ या कालावधीत 
जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनाकडून त्यांच्या प्रलंबित मागणी संबंधाने 
उपोषणे , धरणे , मोर्चे , रास्तारोको , जेल भरो व संप इत्यादी आंदोलने 
आयाजित केले जात आहेत . सध्या राज्यात मुस्लीम बांधवाकडून व 
सोशल डेमोक्रॅटीक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारे विविध विषयाला घेवून धरणे 
मोर्चे व बंदचे आव्हान सुरू आहेत . त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था 
राखणेकामी दक्षता घेणे गरजेचे आहे . त्यामुळे संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील 
सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता कायम राखणेस उक्त कालावधी 
करीता मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे . 


त्याअर्थी , मी जयराम देशपांडे , अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया 
म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकारा अंतर्गत सन १ ९ ५१ च्या मुंबई 
पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये गोंदिया 
जिल्ह्याकरीता सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेसाठी दिनांक १४-६ 
२०२२ च्या ००.०१ वाजेपासून दिनांक २८-०६-२०२२ च्या २४.०० 
वाजेपर्यंत उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश याद्वारे देण्यात येत 
आहे . 


१. शस्त्रे / सोटे / तलवारी / भाले / दंडे / बंदुका / सुरे / लाठ्या किंवा काठ्या 
किंवा शारिरीक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इरत कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे . 

२. कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार 
करणे . 


४. व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , यांचे 
प्रदर्शने करणे . 


५. जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 

६. अशा , प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणने / अशी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे व 
त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे . 


७. तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार 
यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येऊ 

नये . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका 
दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
लावून प्रसिद्धी करण्यात यावी . 


सदर अधिसूचना दिनांक १४-०६-२०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून 
दिनांक २८-०६-२०२२ च्या २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकीय कर्मचा - यांना त्यांच्या 
कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा , धार्मिक कार्यक्रमा 
अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . 


सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उलंघन झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशीष्ट 
अश्या प्रकरणात सुट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३-६-२०२२ ला सदर 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


गोंदिया : 

दिनांक १३ जून २०२२ . 


जयराम देशपांडे , 

अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , 
गोंदिया . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४८ . 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था - सआ - ५ - खर्च 
वसुली आदेश - २०१८ , दि . ६-४-२०१८ . 


( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था - सआ - ५ 
वसूली अधिकारी नियुक्ती - फेरनियुक्ती - २०१८ , दि . ३१ 

१०-२०१८ . 


( ३ ) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा यांचे पत्र क्रमांक 
जा . क्र . जिऊनि व - बँकिंग पतसंस्था - कलम १५ ब -५३६ ९ 
२०२२ दिनांक ०४-०५-२०२२ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
वर्धा नागरी सहकारी अधिकोष ( बँक ) मर्यादित वर्धा यांचे 
पत्र दिनांक १२-०४-२०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
आदेश 

क्रमांक ना.बँका - १ - सआ - वर्धा नागरी सहकारी अधिकोष ( बँक ) मर्या . 
वर्धा - का.क.१५६-२२४-२०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 


३ 


आदेशान्वये वर्धा नागरी सहकारी अधिकोष ( बँक ) मर्यादित , वर्धा या 
बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबंजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार या खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दि . ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अनुसूची 

अ . क्र . अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे 
करावयाचे करावयाचे 
अधिका - याचे नांव अधिका - याचा 

हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 

श्री . सतिश 

शाखा 

मधुकरराव देशपांडे व्यवस्थापक 

श्री . सुनिल 
कृष्णाराव बालपांडे 

श्री . प्रविण 

ज्ञानेश्वरराव ठाकरे 

श्री . निशांत प्र . सहलेखापाल वसुली अधिकारी वर्धा जिल्हा 
महादेवराव 

आंबटकर 


( ४ ) 

( ५ ) 

वसुली अधिकारी वर्धा जिल्हा 


सहलेखापाल वसुली अधिकारी वर्धा जिल्हा 


प्र . सहलेखापाल वसुली अधिकारी वर्धा जिल्हा 


अटी . ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज 
वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून , आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम 
९ ८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१ ऑक्टोबर , 
२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह 
विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वर्धा यांना सादर करावी . 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास 
किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू 
झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 
रद्द होतील . 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले 
जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस 
प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक सकीर्ण १५०४ - प्रक्र२३१-१५स , 
दि . २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र 
शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट 
“ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा 
वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


99 


( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या 
वाहनावर “ वसुली अधिकारी , वर्धा नागरी सहकारी अधिकोष 
( बँक ) मर्या . , वर्धा ” असा फलक लावता येईल . 


( ९ ) वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना 
कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत 
बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा 
आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण 
अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली 
दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम 
१५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दि . ६ 
एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


( ११ ) या कार्यालयाचे दि . ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या 
परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन 
करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा 
वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


( १२ ) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / 
आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या 
आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे : 

दिनांक ३० मे २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . 


रा . अ . क्र . ५४ ९ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


अधिसूचना 

क्रमांक जिउनि व - पतसंस्था - महा . अर्बन क्रे . को - ऑप पत - नोंदणी 
५ ९७८-२०२२ 


मी , सतिश भोसले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येत 
आहे की , महानगर अर्बन क्रेडीट को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी लि . वर्धा 
जिल्हा हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम ( क्रमांक २४ ) , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तीचा 
नोंदणी क्रमांक WDA ( WDA ) -RSR ( CR ) -२८०-२०२२-२३ , दिनांक १८ 
०५-२०२२ आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमा मार्फत कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ साधनसंपत्ती संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ कर्ज 
देणा - या साधन संपत्ती संस्था " आहे . 


वर्धा : 

दिनांक १८ मे २०२२ . 


सतिश भोसले , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , वर्धा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५५२ . 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५५० . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक - ८१ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती व्ही . एम . देवर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांची दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २५ जानेवारी २०२२ रोजी 
पर्यंत एकूण ०२ दिवसांची परिवर्तित रजा प्रकृती ठीक नसल्यामुळे मंजूर 
करण्यांत येत आहे . 


श्री . ए . एस . साटोटे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती व्ही . एम . देवर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती व्ही . एम . देवर वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५५१ . 

आदेश 


क्रमांक - ८२ - बी - २-१-२०२२. 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगांव 
यांचा दिनांक १२ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत 
एकूण १० दिवसांची परिवर्तित रजा कोरोना पॉझिटीव्ह रिपोर्ट आल्यामुळे 
मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्री . एस . पी . बुंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगांव 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगांव ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पुलगांव , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


ना . - एक -२ ( १६६४ ) . 


क्रमांक - ८३ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . आर . एम . मिश्रा , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांची दिनांक १७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २६ जानेवारी २०२२ 
रोजी पर्यंत एकूण १० दिवसांची परिवर्तित रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे 
मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
श्री . आर . एम . मिश्रा , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . एम . मिश्रा , हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 
दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . अ . क्र . ५५३ . 

" 

आदेश 


क्रमांक - ८६ - बी - २-१-२०२२. 

श्रीमती एम . आय . आरलैंड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . 
सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांची दिनांक २७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक 
२ ९ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा उपचारार्थ 
जबलपूर येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक २६ जानेवारी २०२२ चे झेंडा 
वंदनानंतर ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्रीमती आर . व्ही . आदोने , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एम . आय . आरलैंड , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . आय . आरलैंड 
ह्या वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या 

असत्या . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५५६ . 

आदेश 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५५४ . 

आदेश 


क्रमांक - ८७ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांची दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २८ जानेवारी २०२२ 
रोजी पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची परिवर्तित रजा प्रकृती ठीक नसल्यामुळे 
मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्री . ए . एस . साटोटे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५५५ . 

आदेश 

क्रमांक - १३० - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . आर . एल . राठोड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
यांची दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत 
एकूण १० दिवसांची अर्जित रजा कोवीड -१ ९ मुळे प्रकृती ठिक नसल्यामुळे 
मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्रीमती टी . एस . गायगोले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . आर . एल . राठोड , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एल . राठोड हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


क्रमांक - १३१ - बी - २-१-२०२२. 

श्रीमती पी . व्ही . राणे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा यांची दिनांक 
२ ९ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पर्यंत एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्री . एम . एम . गुप्ता , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती पी . व्ही . राणे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . व्ही . राणे , वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . अ . क्र . ५५७ . 

आदेश 


क्रमांक - १३२ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . पी . बी . वराडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , समुद्रपुर 
यांची दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर करण्यांत 
येत आहे . 


श्री . डी . एस . पारवाणी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , समुद्रपुर 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . पी . बी . वराडे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , समुद्रपुर त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . बी . वराडे हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
समुद्रपुर या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५५८ 

आदेश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५६० . 

आदेश 


क्रमांक - १३३ - बी - २-१-२०२२. 

श्रीमती ई . व्ही . धांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू 
यांची दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पर्यंत 
एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा मुलीचा वाढदिवसाचा कार्यक्रम असल्यामुळे 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्री . ए . जी . म्हस्के , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती ई . व्ही . धांडे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती ई . व्ही . धांडे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , सेलू या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५५ ९ . 

आदेश 


क्रमांक - १३४ - बी - २-१-२०२२. 

श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांची दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी 
२०२२ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे 
मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्री . व्ही . पी . आदोने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर . 
जे . राय , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती आर . जे . राय , ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अति सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


वर्धा 


आशुतोष नि . करमरकर , 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , वर्धा . 


: 


७ 


क्रमांक- सहा अधी . ( आस्था ) - ३ - २०२२ . - 

श्री . ए . व्ही . ढोरे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुल यांना दिनांक ५ जानेवारी २०२२ ते 
दिनांक ०७ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
तसेच दिनांक ४ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
८ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . व्ही . ढोरे , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुल हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . व्ही . 
ढोरे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , मुल हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
मुल यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . व्ही . ढोरे , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , सावली यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


तसेच जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्र . ११६१-२०२१ , दिनांक 
२८ डिसेंबर २०२१ अन्वये दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुल व पोंभुर्णा न्यायालयाचा ठेवण्यात 
आलेला कार्यभार हा सुद्धा दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सावली यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५६१ . 

आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ०५-२०२२ 

श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्रमांक ११३८-२०२१ दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ अन्वये दिनांक 
२७ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण पाच 
दिवसांची मंजूर करण्यात आलेल्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक १ 
जानेवारी २०२२ या एक दिवसाची वाढीव अर्जित रजा ( दिनांक २ 
जानेवारी २०२२ – रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १ 
जानेवारी २०२२ ते दिनांक ३ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येत आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५६३ . 

आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर 
हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . म . आ . 
शिलार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . म . आ . शिलार , 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ 
स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 

दिनांक ३ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५६२ . 
आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) -१४-२०२२. 

श्रीमती एस . जे . अंसारी , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपुर यांना दिनांक १० जानेवारी २०२२ ते दिनांक १२ जानेवारी 
२०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ८ जानेवारी 
२०२२ - दुसरा शनिवार व दिनांक ९ जानेवारी २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) तसेच दिनांक ७ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १३ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . जे . अंसारी , जिल्हा न्यायाधीश 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - १ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती 
एस . जे . अंसारी , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपुर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच 
पदावर कायम राहील्या असत्या . 


जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . जे . अंसारी , ह्या त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

दिनांक ५ जानेवारी २०२२ . 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - १ ९ -२०२२ . 

श्री . जी . डी . अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांना दिनांक १० जानेवारी २०२२ 
ते दिनांक १३ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्धवेतनी 
रजा ( दिनांक ९ जानेवारी २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक ९ जानेवारी २०२२ ला रिमांडचे कामकाज आटोपल्यानंतर 
ते दिनांक १४ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह म.ना.से. ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील परिच्छेद 
७० ( २ ) प्रमाणे मंजूर करण्यांत येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . डी . अग्रवाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . जी . डी . 
अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जी . डी . अग्रवाल , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 

दिनांक ६ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५६४ . 

आदेश 


क्रमांक -सहा अधी . ( आस्था ) २१ - २०२२. - 
- 


श्री . व्ही . डी . केदार , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक ०४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ०६ जानेवारी 
२०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . डी . केदार , जिल्हा न्यायाधीश - 

१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५६६ . 

आदेश 


} 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . डी . 
केदार , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . डी . केदार हे त्यांचे कामावर रुजू 
होईपर्यंत , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५६५ . 
आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - २२ - २०२२ . 

श्री . डी . के . भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वरोरा यांना दिनांक १० जानेवारी २०२२ ते दिनांक १२ जानेवारी २०२२ 
पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ८ जानेवारी २०२२ 
दुसरा शनिवार व दिनांक ९ जानेवारी २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) तसेच दिनांक ७ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १३ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . के . भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश - १ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . के . 
भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . के . भेंडे , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , 
न्यायिक कामाचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर तसेच प्रशासकीय कामाचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश 
( वरीष्ठ स्तर ) , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . तसेच जिल्हा 
न्यायालयाचे आदेश क्रमांक व लि . ( सांख्यिकी ) - १६७-२०२१ , दिनांक 
१६ डिसेंबर २०२१ अन्वये शासकीय सुट्टीचे दिवशी चंद्रपुर येथील ज्या 
न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे त्याचप्रमाणे 
उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक ७ जानेवारी २०२२ . 

ना . - एक -३ ( १६६४ ) . 


क्रमांक- सहा अधी . ( आस्था ) ३३ - २०२२ . 

श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांना दिनांक १७ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित 
रजा ( दिनांक १६ जानेवारी २०२२ - रविवार , दिनांक २२ जानेवारी २०२२ 
-चौथा शनिवार व दिनांक २३ जानेवारी २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) तसेच दिनांक १५ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २४ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यांत येत आहे . 


९ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -१ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . 
चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , बल्लारपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
ते त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५६७ . 
आदेश 


क्रमांक- सहा अधी . ( आस्था ) ३५ - २०२२. – 

- 


श्री . नि . अ . मोर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांना दिनांक १२ जानेवारी २०२२ 
ते दिनांक १४ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण तिन दिवसांची अर्जित रजा 
तसेच दिनांक १२ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १५ जानेवारी २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . नि . अ . मोर , ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . नि . अ . मोर , 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


श्रेणी , चंद्रपुर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . 


७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . नि . अ . मोर , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५६८ . 
आदेश 


क्रमांक -सहा अधी . ( आस्था ) ३६ - २०२२ . 

- 


श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक १२ जानेवारी २०२२ 
ते दिनांक १४ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण तिन दिवसाची अर्जित रजा 
तसेच दिनांक १२ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १५ जानेवारी २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , ८ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . डी . 
मुक्कनवार , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 

दिनांक ११ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५६ ९ . 
आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ३ ९ - २०२२ . 

श्री . आर . एम . भेंडे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चिमुर यांना दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ 
ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 


( दिनांक २२ जानेवारी २०२२ - चौथा शनिवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २२ जानेवारी २०२२ पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . एम . भेंडे , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चिमुर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एम . 
भेंडे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चिमुर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
चिमुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . एम . भेंडे , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १२ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . अ . क्र . ५७० . 
आदेश 


क्रमांक -सहा अधी . ( आस्था ) - ४८-२०२२ . – 

श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी चंद्रपुर यांना दिनांक १८ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसाची अर्जित 
रजा ( दिनांक २२ जानेवारी २०२२- चौथा शनिवार व दिनांक २३ जानेवारी 
२०२२ – रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपुर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एन.एन. 
बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 

दिनांक १३ जानेवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५७१ . 

आदेश 


क्रमांक- सहा अधी . ( आस्था ) ५५-२०२२ - 

श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांना दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा ( दिनांक २२ जानेवारी २०२२- चौथा शनिवार व दिनांक २३ जानेवारी 
२०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक २४ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यांत येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती स्ने . रा . 
जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती स्ने . रा . जाधव , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ ते 
दिनांक २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत व दिनांक २३ जानेवारी २०२२ ते 
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक १५ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५७२ . 
आदेश 


क्रमांक- सहा अधी . ( आस्था ) ५७ - २०२२ 

श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांना या कार्यालयाचे 
आदेश पृष्ठांकन क्रमांक ३१६/२०२२ , दिनांक १५ जानेवारी २०२२ 
अन्वये दिनांक १६ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १७ जानेवारी २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीस जोडून दिनांक १७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येत आहे . 


८ वे सह 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
चंद्रपुर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


११ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . डी . 
मुक्कनवार , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५७३ . 

आदेश 


क्रमांक- सहा अधी . ( आस्था ) ५८ - २०२२ 
- 


श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांना दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा ( दिनांक २२ जानेवारी २०२२ - चौथा शनिवार व दिनांक २३ जानेवारी 
२०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १८ जानेवारी 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ जानेवारी २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर 
हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . म . आ . 
शिलार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . म . आ . शिलार , 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ 
स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५७६ . 
आदेश 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५७४ . 

आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ५ ९ - २०२२ . 

श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्र . ५५/२०२२ , दिनांक १५ जानेवारी २०२२ अन्वये दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित 
रजा तसेच दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २४ जानेवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येत आहे . 


श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांनी सादर केलेल्या विनंती 
अर्जावर दिलेल्या संमतीनुसार आदेश क्र . ५५/२०२२ , दिनांक १५ जानेवारी 
२०२२ मध्ये अशंतः बदल करुन दिनांक २२ जानेवारी २०२२ रोजीचा 
कार्यभार ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १७ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५७५ . 
आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) ७५ - २०२२ 

श्रीमती एन.एन. बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांना दिनांक २७ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा ( दिनांक २६ जानेवारी २०२२- प्रजासत्तक दिन व दिनांक ३० जानेवारी 
२०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २६ जानेवारी 
२०२२ ला झेंडा वंदनाच्या कार्यक्रमानंतर ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एन . 
बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन . एन . 
बेदरकर , ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


क्रमांक -सहा अधी . ( आस्था ) ७५ - २०२२ 

श्रीमती व्ही . एस . कसबे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना दिनांक २७ जानेवारी २०२२ 
ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक २६ जानेवारी २०२२- प्रजासत्तक दिन व दिनांक ३० जानेवारी 
२०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २६ जानेवारी 
२०२२ ला झेंडा वंदनाच्या कार्यक्रमानंतर ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . एस . कसबे , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एस . 
कसबे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , राजुरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . एस . कसबे , ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक २१ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५७७ . 
आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ८४ - २०२२. – 

श्रीमती एम . के . गोटे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांना दिनांक १५ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण सात दिवसांची 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एम . के . गोटे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . के . 
गोटे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम . के . गोटे , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 

दिनांक २४ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५७८ . 

आदेश 


क्रमांक- सहा अधी . ( आस्था ) ८५-२०२२ . 

श्री . एस . एस . मौदेकर , जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपुर यांना दिनांक २५ जानेवारी २०२२ ते दिनांक 
१ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण आठ दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०२ फेब्रुवारी 
२०२२ पर्यंत कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . मौदेकर , दिवाणी न्यायाधीश 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . एस . 
मौदेकर , जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . एस . मौदेकर , हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत , जिल्हा न्यायाधीश -५ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . तसेच जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक 
व.लि. ( सांख्यिकी ) -०८-२०२२ , दिनांक १५ जानेवारी २०२२ अन्वये 
शासकीय सुट्टीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे 
कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे त्याप्रमाणे या न्यायालयाचा कार्यभार 
ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५७ ९ . 
आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ८ ९ - २०२२ . 

श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांना जिल्हा न्यायालयाचे 
क्रमांक ७५/२०२२ , दिनांक २१ जानेवारी २०२२ अन्वये दिनांक 
ना . - एक -४ ( १६६४ ) . 


२७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण तीन 
दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक २६ जानेवारी २०२२- प्रजासत्तक दिन व 
दिनांक ३० जानेवारी २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच 
दिनांक २६ जानेवारी २०२२ ला झेंडा वंदनाच्या कार्यक्रमानंतर ते दिनांक 
३१ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली रजा त्यांचे दिनांक २५ जानेवारी 
२०२२ चे विनंती अर्जाप्रमाणे रद्द करण्यात येत आहे . 

दिनांक २५ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५८० . 
आदेश 


१३ 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ९६-२०२२ . - 

श्री . एस . एस . दहातोंडे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , पोंभुर्णा यांना दिनांक १३ जानेवारी २०२२ 
ते दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण सात दिवसांची परिवर्तीत 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . एस . 
दहातोंडे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , पोंभुर्णा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


सहदिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , मुल आणि दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्याय दंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , पोंभुर्णा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . एस . दहातोंडे , 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुल यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५८१ . 

आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ९ ७ - २०२२. – 

1 


श्री . के . पी . श्रीखंडे , जिल्हा न्यायाधीश ५ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपुर यांना दिनांक १७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक 
२१ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यांत येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . पी . श्रीखंडे , जिल्हा न्यायाधीश 
५ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . के . पी . 
श्रीखंडे , जिल्हा न्यायाधीश -५ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर हे 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश -५ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . पी . श्रीखंडे , हे त्यांचे पदावर रूजू 
होईपर्यंत दिनांक १७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ चे 
मध्यान्हापर्यन्त जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपुर यांचेकडे तसेच दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ चे मध्यान्हानंतर ते 
दिनांक २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

दिनांक २७ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५८२ . 
आदेश 


क्रमांक -सहा अधी . ( आस्था ) १०३-२०२२ 

- 


श्री . एम . एस . काळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांना दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक 
२८ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . काळे , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर 
हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . एस . 
काळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपुर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . एस . काळे , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५८३ . 
आदेश 


क्रमांक -सहा अधी . ( आस्था ) - १०४-२०२२ 

श्री . ए . एस . जगताप , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सावली यांना दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ 
ते दिनांक ०२ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ३० जानेवारी २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच 


दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०३ जानेवारी 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . एस . जगताप , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सावली हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . एस . 
जगताप , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , सावली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
सावली यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एस . जगताप , हे त्यांचे 
पदावर रूजू होईपर्यंत दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३० जानेवारी २०२२ पर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मूल यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 

दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . अ . क्र . ५८४ . 
आदेश 


क्रमांक- सहा अधी . ( आस्था ) - १०८-२०२२ 

श्री . डी . के . भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वरोरा यांना दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ 
पर्यंत एकूण सहा दिवसांची परिवर्तीत रजा ( दिनांक २२ जानेवारी २०२२ 
चौथा शनिवार , दिनांक २३ जानेवारी २०२२ - रविवार व दिनांक ३० जानेवारी 
२०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २१ जानेवारी 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० जानेवारी २०२२ पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येत 
आहे . तसेच या कार्यालयाचे आदेश पृष्ठांकन क्र . ४०७ / २०२२ , दिनांक 
२० जानेवारी २०२२ अन्वये दिनांक २४ जानेवारी २०२२ रोजीची मंजूर 
करण्यात आलेली एक दिवसाची किरकोळ रजा त्यांचे विनंती अर्जानुसार 
रद्द करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . के . भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . के . 
भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . के . भेंडे , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , 
न्यायिक कामाचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . तसेच जिल्हा 
न्यायालयाचे आदेश क्रमांक व.लि. ( सांख्यिकी ) - ०८-२०२२ , दिनांक १५ 
जानेवारी २०२२ अन्वये शासकीय सुट्टीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या 
न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे . त्याप्रमाणे 
उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात आलेला होता . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५८५ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १० ९ - २०२२ 

श्री . ए . ए . भटेवरा , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांना दिनांक २८ जानेवारी २०२२ 
ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसाची परावर्तीत 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . ए . भटेवरा , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . ए . 
भटेवरा , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . ए . भटेवरा , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५८६ , 
( ना.वि.पु. ) . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२ ९ - २०२२ – 

श्री . एस . एम . काळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांना दिनांक १ 
फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण तिन 
दिवसाची परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


१५ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एम . काळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपुर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . एम . 
काळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एस . एम . काळे , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ 


भाग १ ( ना.वि. पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५८७ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १३६ - २०२२ 

श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांना दिनांक ७ फेब्रुवारी 
२०२२ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसाची अर्जित 
रजा ( दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ - रविवार , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ 
- दुसरा शनिवार व दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) तसेच दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
बल्लारपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . " 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५८८ . 

आदेश 


क्रमांक -सहा अधी . ( आस्था ) - १३७ - २०२२ 

श्री . के . एस . जाधव , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपुर 
यांना दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत 
एकूण दहा दिवसाची परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . एस . जाधव , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , चंद्रपुर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . के . एस . जाधव , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपुर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ' 

,, 


सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . के . एस . जाधव , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपुर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५८ ९ . 
आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - १३८-२०२२ . 

श्रीमती एन.एन. बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांना दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०२२ ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची परिवर्तीत 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर 
हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एन.एन. 
बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या 
असत्या . ” 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन . एन . 


बेदरकर , ह्या त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता . 

दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ० . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १४२ - २०२२. – 

श्री . टी . पी . मोटे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी यांना दिनांक ०१ फेब्रुवारी 
२०२२ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण तिन दिवसाची 
परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . टी . पी . मोटे , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . टी . पी . 
मोटे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , गोंडपिपरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
गोंडपिपरी या न्यायालयांचा कार्यभार श्री . टी . पी . मोटे , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 

दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 


· 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ १ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -१४ ९ -२०२२ . 

श्री . टी . पी . मोटे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०२२ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसाची अर्जित 
रजा ( दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ - दुसरा शनिवार , दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२०२२ – रविवार , दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ - शिवाजी महाराज जयंती व 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . टी . पी . मोटे , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . टी . पी . 
मोटे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , गोंडपिपरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
गोंडपिपरी या न्यायालयांचा कार्यभार श्री . टी . पी . मोटे , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक १४ 
फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे तसेच 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपासुन ते दिनांक २१ 
फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालीयन वेळेपूर्वीपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 

दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ २ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १५१-२०२२ – 

श्री . एन . ए . माने , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ 
ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ - दुसरा शनिवार , दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०२२ – रविवार , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ - चौथा शनिवार व 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच 
दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एन . ए . माने , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . ए . 
माने , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 

ना . - एक -५ ( १६६४ ) . 


१७ 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयांचा कार्यभार श्री . एन . ए . माने हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ ला कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे तसेच दिनांक १ ९ फेब्रुवारी 
२०२२ , २० फेब्रुवारी २०२२ , २६ फेब्रुवारी २०२२ व 
२७ फेब्रुवारी २०२२ या सुट्टीच्या दिवशी कार्यभार मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक २०/२०२२ , दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०२२ अन्वये शासकीय सुटीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक 
अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे त्याचप्रमाणे उपरोक्त 
न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ३ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १५२-२०२२ . 

श्रीमती ई . ए . भास्कर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांना दिनांक २१ फेब्रुवारी 
२०२२ ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ - शिवाजी महाराज जयंती , दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०२२ – रविवार , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ - चौथा शनिवार व दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १ ९ 
फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ई . ए . भास्कर , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती ई . ए . 
भास्कर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ई . ए . भास्कर , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ ते 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ ला 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपुर यांचेकडे तसेच दिनांक 
१ ९ फेब्रुवारी २०२२ , २० फेब्रुवारी २०२२ , २६ फेब्रुवारी २०२२ व २७ 
फेब्रुवारी २०२२ या सुट्टीच्या दिवशी कार्यभार मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक २० / २०२२ , दिनांक ११ फेब्रुवारी 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२०२२ अन्वये शासकीय सुटीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक 
अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे त्याचप्रमाणे उपरोक्त 
न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ४ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १५८ - २०२२ - 

श्री . एस . एम . काळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण 
तिन दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ - रविवार या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एम . काळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . एम . 
काळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एस . एम . काळे , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर 
ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ५ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १६६ - २०२२. – 

श्रीमती एल . पी . धन्वे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना यांना दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ 
ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण दहा दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ - दुसरा शनिवार व दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२०२२ – रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 

आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एल . पी . धन्वे , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना ह्या पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एल . पी . 
धन्वे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , कोरपना ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
कोरपना यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एल . पी . धन्वे , ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ६ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १७५-२०२२ 

श्रीमती व्ही . एस . कसबे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश 
पृष्ठांकन क्र . ९ ५१ / २०२२ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये मंजूर 
करण्यात आलेली दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसाची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . एस . कसबे , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एस . 
कसबे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , राजुरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . एस . कसबे , ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


चंद्रपूर : 

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ . 


( अवाच्य ) , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ७ . 

आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - १७३-२०२२ . 

श्री . एस . डी . भोसले , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही यांना दिनांक २१ फेब्रुवारी 
२०२२ ते दिनांक ५ मार्च २०२२ पर्यंत एकूण तेरा दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ - शिवाजी महाराज जयंती व दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०२२ - रविवार व दिनांक ६ मार्च २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) तसेच दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ७ मार्च २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . भोसले , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


डी . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . 
भोसले , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , सिंदेवाही हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
सिंदेवाही या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . भोसले , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सावली यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


चंद्रपूर : 

वि . द . केदार , 

दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ८ . 

प्रभारी प्रमुख 


ल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ६१-२०२२ 

श्री . प्र . ज . मोडक , जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपुर यांना दिनांक १५ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १७ जानेवारी 
२०२२ पर्यंत एकूण तिन दिवसाची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . प्र . ज . मोडक , जिल्हा न्यायाधीश -३ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


१ ९ 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . प्र . ज . 
मोडक , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . ” 


जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपुर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . प्र . ज . मोडक , हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत , जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

दिनांक १८ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . अ . क्र . ५ ९९ . 
आदेश 


क्रमांक- सहा अधी . ( आस्था ) ७४ - २०२२ . 

श्री . डी . आर . पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा 
अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी , वरोरा यांना दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते 
दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक २२ जानेवारी २०२२ - चौथा शनिवार , दिनांक २३ जानेवारी 
२०२२ – रविवार व दिनांक ३० जानेवारी २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) तसेच दिनांक २१ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . आर . पठाण , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी , वरोरा हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . आर . 
पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी , 
वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . आर . पठाण , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) वरोरा यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


चंद्रपूर : 

( अवाच्य ) , 

दिनांक २० जानेवारी २०२२. प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

( ५ ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणजे , वाद्य वाजविणे . 

( ६ ) अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता 
यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणने / 
अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू 
तयार करणे व त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार 
करणे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ६०० . 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस अधिनियम 
क्रमांक २२ ची कलमे ३७ ( १ ) ( ३ ) 

अधिसूचना 

क्रमांक - जिकागों - दंड- कावि - ६२-२०२२ 


ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , गोंदिया कार्यालयीन पत्र दिनांक ३१ जानेवारी 
२०२२ नुसार जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित 
मागणी संबंधाने उपोषणे , धरणे , मोर्चे , रास्तारोको , जेल भरो व संप 
इत्यादी आंदोलने आयोजित केले जात आहेत . तसेच दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०२२ ते १८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत धनेगांव , ता . सालेकसा 
येथे कचारगड यात्रेचे आयोजन करण्यात येते . त्याचप्रमाणे ओमीक्रॉन 
( कोरोना ) विषाणुमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव लक्षात 
घेता शासनाकडून लावण्यात आलेल्या निर्बंधावर अंमलबजावणी करणे 
कामी तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी दक्षता घेणे गरजेचे 
आहे . त्यामुळे संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक 
सुरक्षितता कायम राखणेस उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश जारी 
करण्याची शिफारस केली आहे . 


त्याअर्थी , मी , जयराम देशपांडे , अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया 
म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकारा अंतर्गत सन १ ९ ५१ च्या मुंबई 
पोलीस अधिनियम , क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये गोंदिया 
जिल्ह्याकरीता सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेसाठी दिनांक ४ फेब्रुवारी 
२०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ च्या २४.०० 
वाजे पर्यंत उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश याद्वारे देण्यात येत 

आहे . 


( १ ) शस्त्रे / सोटे / तलवारी / भाले / दंडे / बंदुका / सुरे / लाठ्या किंवा 
शारिरीक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी ईतर कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे . 


( २ ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर 

नेणे . 


( ३ ) दगड किंवा ईतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे 
किंवा तयार करणे . 


( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा 
यांचे प्रदर्शने करणे . 


( ७ ) तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच 
ठाणेदार यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा 
काढण्यात येऊ नये . 


सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका 
दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
लावून प्रसिद्धी करण्यात यावी . 


सदर अधिसूचना दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ च्या २४.०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकीय कर्मचा - यांना त्यांच्या 
कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा , धार्मिक कार्यक्रमा 
अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . 


सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तींचे ज्याच्याकडून उलंघन झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही 
विशीष्ट अश्या प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे . 


माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ ला सदर 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


गोंदिया : 

दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ . 


जयराम देशपांडे , 
अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , 

गोंदिया . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ६०१ . 

1 

अपर निबंधक ( प्रशासक ) , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था - सआ -५ खर्च - 
वसूली आदेश -२०१८ , दि.६-४-२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अटी : 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये आदेश 

क्रमांक - ना- बँका - १ - सआ - गांधीबाग सहकारी बँक नागपूर - १५६-२०६ 
२०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये गांधीबाग सहकारी बँक लि . , नागपूर या बँकेच्या खालील 
अनुसचित नमूद अधिका - यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत करावयाची कार्यवाही पुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे . 


( १ ) 


अ . क्र . अधिकार प्रदान 

करावयाचे 
अधिका - यांचे नाव 
( २ ) 

श्री . एन . बी . राऊत 


१ 


( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था - सआ -५ वसूली 

अधिकारी नियुक्ती - फेरनियुक्ती - २०१८ , दि . ३१-१०-२०१८ . 
( ३ ) गांधीबाग सहकारी बँकेकडील प्रस्ताव दिनांक २ ९ - ११ 
२०२१ व २१-१२-२०२१ व संचालक मंडळ सभा 
दिनांक ७-१०-२०२१ , ठराव क्रमांक १६/३ . 


२ 


अनुसूची 

अधिकार प्रदान शक्तीची कार्यक्षेत्र 
करावयाचे व्याप्ती 
अधिका - यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


ना . - एक -६ ( १६६४ ) . 


( ४ ) 

शाखा 

वसुली 
व्यवस्थापक अधिकारी 


श्री . एस . एम . शेख ज्युनिअर 


( ५ ) 

महाराष्ट्र 
राज्य 


वसुली नागपूर , 

भंडारा , 
चंद्रपूर , 

वर्धा व 


ऑफीसर अधिकारी 


अमरावती 
जिल्ह्ये . 


२१ 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१-१०-२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्र . संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र.२३१–१५ स , दि.२३ 
११-२००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” , 
असे लिहावे . 


८. वसुली अधिका - यांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
“ वसुली अधिकारी गांधीबाग सहकारी बँक लि . , नागपूर ” , असा फलक 
लावता येईल . 


९ . वसुली अधिक - यांने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर कार्यरत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ६०३ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व नियम १०७ अन्वये आदेश 


१०. वसुली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दि . ६-४-२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व 
दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१-१०-२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे , बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . तसेच आपले नाव पदनाम व भ्रमण दुरध्वनी नमूद करावा . 


१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीनी तीन वर्षातून किमान 
एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसाचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे 
आवश्यक राहील . 


पुणे : 

दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासक ) , 

सहकारी संस्था , पुणे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ६०२ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक - जिउनिना - ना - पत - नोंदणी- कल्पवृक्ष म.अ.क्रे . को . ऑ . अधि - ४०८ 


२०२२. 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , कल्पवृक्ष महिला अर्बन क्रेडिट को . ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्या . 
नागपूर जिल्हा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदविण्यांत आलेली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक - एनजीपी- ( एनजीपी ) - आरएसआर- ( सीआर ) - २२८-२०२१-२२ , 
दिनांक ०७ जानेवारी २०२२ आहे . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यांत आले 

असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” असे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) प्रमाणे करण्यात 
येत आहे . 

दिनांक ७ जानेवारी २०२२ . 


क्रमांक- जिउनिना का क- १५६ अधिकार - १३१७-२०२२. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , गौतम वालदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर या आदेशान्वये जयभीम 
सहकारी पतसंस्था मर्या . , नागपूर र.नं. ५०७ , या संस्थेच्या खालील 
अधिका - यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली करण्याकरीता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहुन सदर आदेशाचे 
दिनांकापासुन ते दिनांक 

३१ मार्च २०२२ या कालावधी करिता प्रदान करीत आहे . 

अनुसूची 

हुद्दा 


अ . क्र . अधिका - यांचे नाव 


( १ ) 


१ 


( २ ) 

श्री . शरदी दिनानाथ 
वाघमारे 


शक्तीची 

व्याप्ती 

( ४ ) 


( ३ ) 

वसुली वसुली व विक्री 

अधिकारी अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

नागपूर 

महानगर 

पालिका 


अटी : 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 
अ -३ , अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका - यास प्रदान करण्यात आलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेला सरचार्ज त्याच्या शासकीय कोषागारात 
केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . 
त्याबाबतचा अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ -४ सोबत जोडला आहे . 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / 
२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करित असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


८. शासन निर्णय क्र . १५०४ / प्र.क्र .२३१ - १५ - स , दि . २३-११-२००६ 
अन्वये वसुली अधिका - यांस तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार 
नाही . 


९ . वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” , 
असे लिहावे . 


१०. वसुली अधिका - यांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या 
वाहनावर “ वसुली अधिकारी जयभीम सहकारी पतसंस्था मर्या . , नागपूर 
र.न्र . ५०७ ” , असा फलक लावता येऊ शकेल . 


११. वसुली अधिक - यांने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करित आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१२. वसुली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


१३. दि . २३-११-२००६ च्या शासन निर्णयान्वये विशेष वसुली अधिकारी 
यांना तीन सिंहाची राजमुद्रा वापरण्यास मनाई केली आहे . मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक 
जा.क्र . ४ सआ / कायदा व वैधा . कार्य / विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / 
५१ ९ / २०१ ९ , दि . ६-६-२०१९ नुसार वसुली अधिकारी यांनी वापरावयाच्या 
मोहोरच्या आतील वर्तुळाचा व्यास २.५ ( अडीच ) सेंटीमीटर आणि बाहेरील 
वर्तुळाचाव्यास ४ ( चार ) सेंटीमीटर राहील . आतील वर्तुळात संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक व दिनांक राहणार असुन , बाहेरील वर्तुळात संस्थेचे नांव 
घ्यायचे आहे . याची नोंद घ्यावी . 


नागपूर : 

दिनांक २४ जानेवारी २०२२ . 


गौतम वालदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर . 


२३ 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ६०४ . 
क्रमांक - जिउनिभं - नियमन - शालीनी बहु - नोंदणी अधिसूचना -२७१५ 


२०२१. 

याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , शालीनी बहुउद्देशिय सहकारी 
संस्था मर्या . , ता . साकोली , जि . भंडारा ही सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदविण्यांत येत असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक ( बी.एच.डी.-जी.एन.एल. ओ . - १६७-२०२१-२२ , दिनांक २८-०९ 
२०२१ ) आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) नुसार 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था " करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ६०५ . 
क्रमांक - जिउनिभं - नियमन - लक्ष्मी बहु. 


-नोंदणी- अधिसूचना -२७१७ - 


२०२१. 

याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , लक्ष्मी बहुउद्देशिय सहकारी 
संस्था मर्या . , एकोडी , ता . साकोली , जि . भंडारा ही सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदविण्यांत येत असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक ( बी . एच . डी . जी . एन . एल . ओ . - १६६-२०२१-२२ , 
दिनांक २८-०९ -२०२१ ) आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) नुसार 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण 

66 

66 

" इतर संस्था " करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ६०६ . 

क्रमांक - जिउनिभं - नियमन - रामकृष्ण बहु - नोंदणी अधिसूचना -२७१ ९ - 


२०२१. 

याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , रामकृष्ण बहुउद्देशिय सहकारी 
संस्था मर्या . , साकोली , ता . साकोली , जि . भंडारा ही सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदविण्यांत येत असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक ( बी . एच . डी . जी . एन . एल . - ओ . - १६८-२०२१-२२ , 
दिनांक २८-०९ -२०२१ ) आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) नुसार 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था " करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

66 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ६०७ . 

क्रमांक - जिउनिभं - नियमन - सायली बहु - नोंदणी अधिसूचना - २७२१ 
१ . 

- 


२०२१. 

याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , सायली बहुउद्देशिय सहकारी 
संस्था मर्या . , परसटोला , ता . साकोली , जि . भंडारा ही सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदविण्यात येत असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक ( बी . एच . डी . जी . एन . एल . - ओ . - १६ ९ - २०२१-२२ , 
दिनांक २८-०९ -२०२१ ) आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) नुसार 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था " करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ६०८ . 
आदेश 

क्रमांक - जिउनिभं - नियमन - क - ७७ - अ - जि.प.कर्मा - गृह - प्रा.अधि . - आदेश 


२८८१-२०२१. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ७७ अ . ( ब -१ ) 
अंतर्गत असलेली तरतूद व महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-११६२ 
सीआर - ४७ - १५ - सी . , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , म . म . देशकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
भंडारा याद्वारे जिल्हा परिषद कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या . 
भंडारा , र.नं. ३०५ , ता . जि . भंडारा या संस्थेवर श्री . निलेश जिभकाटे , 
मुख्य लिपीक अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , भंडारा यांची 
प्राधिकृत अधिकारी म्हणून ६ महिन्याचे कालावधीकरीता नियुक्ती करीत 
आहे . 


सदरहू आदेश आज दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी तात्काळ प्रभावाने पारीत करीत आहे . 

दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ६० ९ . 

क्रमांक - जिउनिभं - नियमन - भुमीपत्र अभिनव - नोंदणी - अधिसूचना -३४६४ 


-२०२२. 

याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , भुमीपत्र अभिनव सर्वसाधारण 
बहुउद्देशिय सहकारी संस्था मर्या . , विरली / खंदार , ता . पवनी , 
जि . भंडारा ही सहकारी संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अंतर्गत नोंदविण्यांत येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक ( बी . एच . डी . - 
जी.एन.एल.ओ. - १७७-२०२१-२२ , दिनांक ३०-१२-२०२१ ) आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) नुसार 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था ” करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 


66 


भंडारा : 

दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ 


म . म . देशकर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , भंडारा . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) . म . शा . रा . , अ . क्र . ६१० . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
क्रमांक सनिला - नियमन - संस्था नोंदणी अधिसूचना - ३० ९ - २०२२ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . लाखनी याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , सुमित्रा बहुउद्देशीय सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , मुरमाडी / सावरी , ता . लाखनी , जि . भंडारा ही सहकारी 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
मधील तरतुदीनुसार नोंदविण्यांत आली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक ( बीएचडी - एलकेएन - जीएनएल ( एस ) - १२३५ - २०२२ , दिनांक ३१ 
०१-२०२२ ) आहे . 


" " 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण 

46 

' इतर संस्था " असे आहे . संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) प्रमाणे करण्यात येत आहे . 


लाखनी : 

दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


प्रमोद प्र . हुमणे , 
सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ता . लाखनी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१३ . 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६११ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक १४१ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . ए . जी . म्हस्के , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू यांची 
दि . ९ फेब्रुवारी , २०२२ ते दि . ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा महत्वाचे घरगुती काम असल्यामुळे दिनांक ०८ 
फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती ई . व्ही . धांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , सेलु 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . ए . जी . म्हस्के , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . जी . म्हस्के वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ६१२ . 
आदेश 


क्रमांक १४२ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती ई . व्ही . धांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू 
यांची दि . १६ फेब्रुवारी , २०२२ ते दि . १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा मुलीची परीक्षा असल्यामुळे स्वगावी 
नागपूर येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


श्री . ए . जी . म्हस्के , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , सेलु यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती ई . व्ही . धांडे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ई . व्ही . धांडे , वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , सेलू या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


ना . - एक -७ ( १६६४ ) . 


२५ 


क्रमांक १४३ - बी - २-१-२०२२ . 

श्री . आर . एम . मिश्रा , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांची दि . १४ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी 
पर्यंत एकूण ०५ दिवसाची अर्जित रजा कौटुंबीक कामाच्या निमीत्ताने 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . आर . एम . 
मिश्रा , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एम . मिश्रा हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१४ . 

आदेश 


क्रमांक १६० - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . ए . एस . शर्मा , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांची दिनांक ०७ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजी 
पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली होती . 
पंरतू दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीची एक दिवसाची अर्जित 
रजा रद्द करून दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२२ ते ११ फेब्रुवारी २०२२ 
पर्यंत एकूण ०४ दिवसाची अर्जित रजा वैयक्तिक काम असल्यामुळे 
दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ 
फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे रिमांड ड्यूटीपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एन . व्ही . साहू ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . ए . एस . शर्मा ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

६ 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एस . शर्मा , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१५ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१७ . 

आदेश 

आदेश 


क्रमांक १६१ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती आर . व्ही . आदोने , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांची दि . २१ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक २४ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजी पर्यंत एकूण ०४ दिवसाची अर्जित रजा आईची प्रकृती ठिक 
नसल्यामुळे दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . आर . एम . मिश्रा , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर . 
व्ही . आदोने , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . व्ही . आदोने , 
हया वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश - २ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 

दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१६ . 
आदेश 

क्रमांक २०२ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . ए . एम . जोशी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांचा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ ते २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण 
०५ दिवासांची अर्जित रजा धार्मिक विधीकरीता खामगाव येथे जायचे 
असल्यामुळे दि . १८ फेब्रुवारी , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . आर . लोहिया , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . ए . एम . जोशी , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एम . जोशी , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


क्रमांक २०३ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगाव 
यांचा दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ०४ मार्च २०२२ पर्यंत 
एकण ०५ दिवासांची अर्जित रजा आईचे डोळयांच वैद्यकीय तपासणीसाठी 
व उपचारासाठी जायचे असल्यामुळे दि . २८ फेब्रुवारी , २०२२ ते 
दिनांक ०४ मार्च २०२२ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . पी . बुंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगाव 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पुलगांव यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
पुलगाव , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१८ . 

आदेश 


क्रमांक २०४ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती टि . एस . गायगोले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
यांची दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवासांची अर्जित रजा घरगुती महत्वाचे काम असल्यामुळे 
अमरावती येथे जाणे गरजेचे असल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . आर . एल . राठोड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती टि . एस . गायगोले , 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती टि . एस . गायगोले . 
हया वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२१ . 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१ ९ . 

आदेश 


क्रमांक २०५ - बी - २-१-२०२२.– 

श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांची दिनांक २ मार्च २०२२ ते दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी 
पर्यंत एकूण ०३ दिवासांची अर्जित रजा घरगुती महत्वाचे काम असल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . ए . एस . साटोटे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , हया 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या 

असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२० . 
आदेश 

क्रमांक २०६ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति.सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांची दिनांक २ मार्च २०२२ ते दिनांक ५ मार्च २०२२ रोजी पर्यंत 
एकूण ०३ दिवासांची अर्जित रजा महत्वाचे काम असल्यामुळे बाहेरगावी 
जायचे असल्यामुळे दिनांक १ मार्च २०२२ ते दिनांक ०७ मार्च रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . व्ही . पी . आदोने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर . 
जे . राय तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . जे . राय , हया 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


वर्धा : 

दिनांक ८ मार्च २०२२ . 


आशुतोष नि . करमरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा . 


I 


मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस 
अधिनियम क्रमांक २२ ची कलमे ३७ ( १ ) ( ३ ) 


२७ 


अधिसूचना 

क्र . जिकागों - दंड- कावि- १०३-२०२२ 

ज्याअर्थी , पोलीस अधिक्षक गोंदिया कार्यालयीन पत्र दिनांक १४ मार्च 
२०२२ नुसार दिनांक १६ मार्च २०२२ ते दिनांक ३० मार्च २०२२ या 
कालावधीत जिल्हयात विविध पक्ष व संघटनाकडून त्यांच्या प्रलंबित 
मागणी संबंधाने उपेषणे , धरणे , मोर्चे , रास्तारोको , जेल भरो व संप 
इत्यादी आंदोलने आयोजित केले जात आहेत . तसेच दिनांक १७ मार्च 
२०२२ व १८ मार्च २०२२ रोजी होळी व धुलीवंदन सण साजरा करण्यात 
येणार आहे . त्याचप्रमाणे दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी तिथिनुसार 
छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती साजरी होणार आहे . तसेच 
गोंदिया जिल्हयात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा सुरू 
आहे . त्याचप्रमाणे कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा 
प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासनाकडून लावण्यात आलेल्या निर्बंधावर 
अंमलबजावणी करणेकामी तसेच कायदा व सुव्यव्स्था राखण्याकामी 
दक्षता घेणे गरजेचे आहे . त्यामुळे संपूर्ण गोंदिया जिल्हयातील सार्वजनिक 
शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता कायम राखणेस उक्त कालावधी करीता 
मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे . 


त्याअर्थी मी , जयराम देशपांडे , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया 
म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकारा अंतर्गत सन १ ९ ५१ च्या मुंबई 
पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये गोंदिया 
जिल्हयाकरीता सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेसाठी दिनांक १६ मार्च 
२०२२ च्या ००.०१ वाजेपासून दिनांक ३० मार्च २०२२ च्या २४.०० 
वाजेपर्यंत उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश याद्वारे देण्यात येत आहे . 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 

२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे 
किंवा तयार करणे . 


४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बिभत्स 
प्रदर्शन करणे . 


५. जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 

६. अशा , प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणने / अशी चित्रे , 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे व 
त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे . 


७. तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार 
यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येऊ 
नये . 


सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका 
दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
लावून प्रसिध्दी करण्यात यावी . 


सदर अधिसूचना दिनांक १६ मार्च २०२२ च्या ००.०१ वाजेपासून 
दिनांक ३० मार्च २०२२ च्या २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकीय कर्मचा - यांना त्यांच्या 
कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा , धार्मिक 
कार्यक्रमाअंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . 


सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशीष्ट 
अश्या प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १५ मार्च २०२२ ला सदर 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 
दिनांक १४ मार्च २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२२ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस 
अधिनियम क्रमांक २२ ची कलमे ३७ ( १ ) ( ३ ) 


अधिसूचना 

क्र . जिकागों - दंड- कावि- १२६ - २०२२ 

ज्याअर्थी , पोलीस अधिक्षक गोंदिया कार्यालयीन पत्र दिनांक २ ९ मार्च 
२०२२ नुसार दिनांक ३१ मार्च २०२२ ते दिनांक १४ एप्रिल २०२२ या 
कालावधीत जिल्हयात विविध पक्ष व संघटनाकडून त्यांच्या प्रलंबित 
मागणी संबंधाने उपोषणे , धरणे , मोर्चे , रास्तारोको , जेल भरो व संप 
इत्यादी आंदोलने आयोजित केले जात आहेत . तसेच दिनांक २ एप्रिल 
२०२२ रोजी गुढीपाडवा , दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजी श्रीराम नवमी व 
दिनांक १४ एप्रिल २०२२ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव 
सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच गोंदिया जिल्हयात माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा सुरू आहे . तसेच कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्याकामी दक्षता घेणे गरजेचे आहे . त्यामुळे संपूर्ण गोंदिया 
जिल्हयातील सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता कायम राखणेस 
उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली 
आहे . 


त्याअर्थी मी , जयराम देशपांडे , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया 
म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकाराअंतर्गत सन १ ९ ५१ च्या मुंबई 
पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये गोंदिया 
जिल्हयाकरीता सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेसाठी दिनांक ३१ मार्च 
२०२२ च्या ००.०१ वाजेपासून दिनांक १४ मार्च २०२२ च्या २४.०० 
वाजेपर्यंत उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश याद्वारे देण्यात येत आहे . 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 

२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे 
किंवा तयार करणे . 


४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे प्रदर्शन 
करणे . 


५. जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 

६. अशा , प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणने / अशी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे व 
त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करणे . 


७. तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार 
यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येऊ 
नये . 


सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका 
दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
लावून प्रसिध्दी करण्यात यावी . 


सदर अधिसूचना दिनांक ३१ मार्च २०२२ च्या ००.०१ वाजेपासून 
दिनांक १४ एप्रिल २०२२ च्या २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकीय कर्मचा - यांना त्यांच्या 
कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा , धार्मिक 
कार्यक्रमाअंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . 


सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशीष्ट 
अश्या प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३० मार्च २०२२ ला सदर 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


गोंदिया : 

दिनांक ३० मार्च २०२२ . 


जयराम देशपांडे , 

अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२५ . 
अंतीम आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२३ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक जिउनिना- बेरो . नोंदणी- जयमाता दि- सु . बेरो सह . सं. 
अधिसूचना -४२ ९१-१-२०२२ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर याद्वारे अधिसूचीत करीत 
आहे की , जयमाता दि सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था , मर्यादित 
साटक , ता . पारशिवनी नागपूर ( जिल्हा ) ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदविण्यात आलेली 
आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक - एनजिपी ( एनजीपी ) जिएनएल ( ओ ) ११४ 
२०२१ दिनांक ३-३-२०२२ असून संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असे करण्यात आले असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " आहे . 
या कायदयातील नमूद कलम १२ ( १ ) तसेच नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) प्रमाणे करण्यात येत आहे . 

66 


नागपूर : 
दिनांक ३ मार्च २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२४ . 

आदेश 


गौतम वालदे , 
जिल्हा उपनिबंधक 

सहकारी संस्था , नागपूर . 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - परि नेम आदेश - १६३५-२०२२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( १७ ) अन्वये 
व महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्र . एपीआरएडीए १ ९ - सी . आर .५ ९ - १३ - सी , दिनांक २४ 
नोव्हेंबर २०२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , स . ल . 
भोसले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे पोलीस क्लास 
थ्री मिनिस्ट्रियल असोसिएशन को- ऑप . हाउसींग सोसायटी मर्या . वर्धा , 
र.नं. १४२ या विसर्जीत संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याकरीता 
सौ . ए . एस . राऊत सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ अंतर्गत सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था वर्धा यांची परिरक्षक / प्रापक म्हणून यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
कार्यालयाचे मुद्रेसह पारित करीत आहे . 


वर्धा : 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ . 


ना . - एक -८ ( १६६४ ) . 


स . ल . भोसले , 

जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , वर्धा . 


क्रमांक जिउनि - नियमन - क . १०२- अंतीम आदेश - ५२३-२०२२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) 
( दोन ) ( चार ) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , महारष्ट्र शासन 
अधिसूचना क्रमांक अप्रका ०५१ ९- प्र . क्र . ५ ९ -१३ स , दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०२१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
मी , शुध्दोधन कांबळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , गोंदिया 
याद्वारे महा . सी . एस . सी.एस.पी. व्ही.एल. ई . सहकारी संस्था मर्या . गोंदिया , 
र.नं. ११ ९ या संस्थेचे समापन करण्यासंबंधी अंतिम आदेश पारीत करीत 
आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये सदरहु संस्थेचे अवसायक म्हणून सौ . एम . एम . लांजेवार 
वरिष्ठ लिपीक अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , गोंदिया 
यांची नियुक्ती करीत आहे . 


२ ९ 


सदरहु आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी पारीत केला आहे . 

दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२६ . 
अंतीम आदेश 

क्रमांक जिउनि - नियमन - क . १०२ अंतीम आदेश - ६३६-२०२२ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
( क ) ( दोन ) ( चार ) मधील तरतुदीनुसार तसेच सहकार पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग , महारष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक अप्रका ०५१ ९ - प्र.क्र . ५ ९ -१३ 
स , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , शुध्दोधन कांबळे , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , गोंदिया याद्वारे डिस्ट्रीक्ट एम.एच.सी.एस.सी.एस.सी. 
अँड व्ही . एल . ई . सर्व्हिसेस मल्टीपरपज को . ऑप . सोसायटी लि . गोंदिया , 
र.नं. १२१ या संस्थेचे समापन करण्यासंबंधी अंतिम आदेश पारीत करीत 
आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये सदरहु संस्थेचे अवसायक म्हणून सौ . एम . एम . लांजेवार 
वरिष्ठ लिपीक अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , गोंदिया 
यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहु आदेश आज दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी पारीत केला आहे . 


गोंदिया : 

दिनांक २ मार्च २०२२ . 


शुध्दोधन कांबळे , 

जिल्हा उपनिबंधक 

सहकारी संस्था , गोंदिया . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२७ . 

सदर आदेश आज दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझे सही व 

अधिसूचना 

शिक्यानिशी पारीत करीत आहे . 

क्रमांक जिउनिगड - नियमन - संस्था नोंदणी ६०१ - २०२२ 


मी , पी . एस . धोटे , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , गडचिरोली , 
जि . गडचिरोली याद्वारे अधिसूचीत करतो की , प्रगत विविध सेवा पुरविणारी 
सहकारी संस्था , मर्या . देसाईगंज ता . देसाईगंज जिल्हा गडचिरोली हया 
संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये , नोंदविण्यात आलेली 
असुन संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जि.ए. डी . ( जि . ए . डी . ) 
जी.एन.एल. ( सी . ) १३६ - २०२२-२०२१ - २०२२ दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ 
असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थांचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण " इतर 
संस्था ” करण्यात आलेली आहे . 


गडचिरोली : 
दिनांक ४ मार्च २०२२ . 


पी . एस . धोटे , 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , गडचिरोली , 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२८ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

, 

आदेश 

क्रमांक उपनिश - २.- नियमन - अवसायन - अय्यपा हाऊसिंग - १६३० 
२०२२. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १०६० चे कलम १०३ ( १ ) व 
महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ - सी , 
दिनांक ७ आगष्ट २०१ ९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
शिल्पा कडू - भदाणे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर शहर - २ , 
याद्वारे अयप्पा को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमी . 
नागपूर , र.नं. १२३४ या संस्थेवर , श्री . ए . एस . कस्तुरे यांचे ऐवजी श्री . 
सी . जे . भुसारी , सहकार अधिकारी श्रेणी -२ यांची अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे . अवसायक यांनी निबंधकाच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाच्या 
अधिनतेने कलम १०५ मध्ये नमूद केलेल्या अधिकारांपैकी सर्व किंवा 
कोणत्याही अधिकारांचा वापर करुन अवसायन कार्यवाही पूर्ण करावी व 
तसा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास सादर करावा . 


नागपूर शहर -२ : 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 


श्रीमती शिल्पा कडू - भदाणें , 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

नागपूर शहर - २ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२ ९ . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक सनिव - नोंदणी - ११५-२०२२. 

मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका वर्धा 
जिल्हा वर्धा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणीत 
करण्यात येते की हॅपी टावर अपार्टमेंट को - आपरेटिव्ह देखभाल हाऊसिंग 
सोसायटी मर्या , सावंगी ( मेघे ) , ता.जि. वर्धा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . तो नोंदणी क्रमांक डब्लूडिए - डब्लूडिए - एचएसजी - ४०१-२०२१ 
२०२२ , दिनांक २८-१-२०२२ आहे . 


उपनिर्दीष्ट अधिनियम मार्फत कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १ ९ ६१ मधील क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण ” असुन उपवर्गीकरण “ भाडेकरु मालकीहक्क गृहनिर्माण 
संस्था " आहे . 

66 

दिनांक २८ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ६३० . 

आदेश 


क्रमांक जि.दु.वि.अ. - सहकार - नियमन - अवसायन अं . आदेश -१२२ - 
२०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-१९ ६२ - सीआर ४७-१५ सी , दिनांक ७ 
ऑगष्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , जयंत मा . तलमले , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
( दुग्ध ) , वर्धा याद्वारे गुरुदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित 
अल्लीपूर रं . नं . ८४२ , ता . हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा या संस्थेचा अवसायनाचा 


A 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


अंतिम आदेश पारीत करुन श्री . के . एस . नारे , लेखापरिक्षक श्रेणी - २ 
यांची अवसायक व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम अन्वये ऋणपरिशोधक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३१ . 

आदेश 


क्रमांक - जि.दु.वि.अ. - सहकार - नियमन - अवसायन अं . आदेश- १२३ 
२०२२ . 


महारष्ट , सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-१९ ६२ - सीआर ४७ - १५ सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , जयंत मा . तलमले , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , वर्धा याद्वारे श्री गणेश दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
दारोडा , रं.नं. ८४१ , ता . हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा या संस्थेचा अवसायनाचा 
अंतिम आदेश पारीत करुन श्री आर ए . अनंतवार , लेखापरिक्षक श्रेणी - १ 
यांची अवसायक व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम अन्वये ऋणपरिशोधक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


A 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३२ . 

आदेश 

क्रमांक - जि.द.वि.अ . - सहकार - नियमन अवसायन अं . आदेश - १२४ 


२०२२. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-१९ ६२ - सीआर ४७-१५ सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , जयंत मा . तलमले , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , वर्धा याद्वारे स्वामी समर्थ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित 
दापोरी , रं . नं . ४ ९ ४ , ता . देवळी , जिल्हा वर्धा या संस्थेचा अवसायनाचा 
अंतिम आदेश पारीत करुन श्री . बी . एन . मेंढे , उपलेखा परिक्षक यांची 
अवसायक व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
अन्वये ऋणपरिशोधक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३३ . 

आदेश 


३१ 


क्रमांक- जि.दु.वि.अ.- सहकार - नियमन - अवसायन अं . आदेश - १२५ 

२०२२. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-१९ ६२ - सीआर ४७ - १५ सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , जयंत मा . तलमले , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , वर्धा याद्वारे किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित 
दहेगाव ( गोसावी ) , रं . नं . ३०८ , ता . सेलू जिल्हा वर्धा या संस्थेचा 
अवसायनाचा अंतिम आदेश पारीत करुन श्री . बी . एन . मेंढे , उपलेखा 
परिक्षक , यांची अवसायक व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम अन्वये ऋणपरिशोधक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३४ . 

आदेश 

क्रमांक - जि.दु.वि.अ.- सहकार - नियमन - अवसायन अं . आदेश - १२७ 


२०२२. 

महारष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-१९ ६२ - सीआर ४७ - १५ सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , जयंत मा तलमले , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , वर्धा याद्वारे भगवान भारती दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित चंदेवानी , रं . नं . १५२ , ता . कारंजा जिल्हा वर्धा या संस्थेचा 
अवसायनाचा अंतिम आदेश पारीत करुन श्री . के . एस . नारे , लेखापरिक्षक 
श्रेणी -२ यांची अवसायक व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम अन्वये ऋणपरिशोधक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३५ . 

आदेश 

क्रमांक जि.दु. वि . अ . सहकार नियमन अवसायन अं . आदेश - १२८ 

२०२२ . 

I 

महारष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-१९ ६२ - सीआर ४७ - १५ सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , जयंत मा तलमले , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , वर्धा याद्वारे साक्षी महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
वडगाव ( कला ) , रं . नं . ६ ९ १ ता . सेलू , जिल्हा वर्धा या संस्थेचा 
अवसायनाचा अंतिम आदेश पारीत करुन श्री . आर . ए . अनंतवार , लेखापरिक्षक 
श्रेणी -१ यांची अवसायक व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम अन्वये ऋणपरिशोधक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

· 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३६ . 

वाचा क्रः -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) व ( ४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 
( २ ) या कार्यालयाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये अंतरिम आदेश पूर्व 
नोटीस क्रमांक ७७८-२०२१ , दि . १७-१२-२०२१ . 


ज्याअर्थी , श्री कृष्णा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , पांझरा 
( बोथली ) , र.नं. ३१३ , ता . आर्वी जिल्हा वर्धा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थेचे 
कामकाज कायदा , नियम व उपविधीतील तरतूदीनुसार चालणे आवश्यक 
आहे . 


ज्याअर्थी उपरोक्त वाचा क्रमांक ( २ ) अन्वये संस्थेचे कामकाज बंद 
असल्याने तसेच संस्था , संस्थेचे उपविधी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व त्या खालील नियम , १ ९ ६१ च्या विहित तरतुदीनुसार 
चालू नसल्यामुळे त्या संबंधित कारणे देऊन संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्याबाबत 
अंतरिम आदेश पूर्व नोटीस संस्थेला देण्यात आली होती . 


ज्याअर्थी उपरोक्त वाचा क्रमांक ( २ ) अन्वये नोटीस देऊनही संस्थेचा 
विद्यमान पदाधिका - यांनी नोटीसमधील कारणासंदर्भात संस्थेचे म्हणणे 


सादर केले नाही . तसेच संस्थेचे कामकाज गुडाळण्यासाठी संस्था 
अवसायनात का घेण्यात येवू नये याबाबत कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद 
दिलेला नाही . 


परिणामी वाचा क्र . ( १ ) मधील तरतुदी विचारात घेता ही संस्था 
अवसायनात घेवून तिची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक झाले आहे . 
उक्त 
तरतुदीनुसार अवसायनांचा अंतरिम देण्यात येत आहे व संस्थेस त्यांचे 
म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे . तसेच 
प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडण्यासाठी ०७ मार्च २०२२ 
रोजी दुपारी ठिक १:०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात येत आहे . संस्थेने 
वरील मुदतीत आपले म्हणणे सप्रमाण सादर करणे आवश्यक 
राहील . मुदतीत म्हणणे सादर न केल्यास किंवा म्हणणे असमाधान 
कारक असल्यास ही संस्था अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यात येईल 
याची नोंद घ्यावी . 


आदेश 

क्रमांक - जि.दु.वि.अ. सहकार नियमन अंतअ आ - कलम १०२ ( १ ) 
१३० –२०२२ . 


महारष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ तसेच 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मुंबई यांचे कडील शासन 
निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-१९६४-४७-१५ सी , दिनांक ७ ऑगस्ट 
१ ९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार श्रीकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या . , पांझरा ( बोथली ) र . नं . ३१३ , ता . आर्वी , जिल्हा वर्धा ही 
संस्था वर नमूद कारणास्तव अंतरिम अवसायनात घेण्याबाबत आदेश देत 
आहे व कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायक पदी 
श्री . के . एस . नारे , लेखापरिक्षक श्रेणी -२ , अंतर्गत जिल्हा विशेष लेखा 
परीक्षक वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्धा यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
कार्यालयीन मुद्रा नोंदवून देण्यात येत आहे . निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३७ . 

वाचा क्र : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) व ( ४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद 


( २ ) या कार्यालयाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये अंतरिम आदेश पूर्व 
नोटीस क्रमांक ७८१-२०२१ , दि . १७-१२-२०२१ . 


ज्याअर्थी , शिव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , ठाणेगाव , र.नं. 
१४० ९ , ता . कारंजा , जिल्हा वर्धा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


अधिनियम , १ ९ ६० अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थेचे कामकाज 
कायदा , नियम व उपविधीतील तरतूदीनुसार चालणे आवश्यक आहे . 


ज्याअर्थी उपरोक्त वाचा क्रमांक ( २ ) अन्वये संस्थेचे कामकाज बंद 
असल्याने तसेच संस्था , संस्थेचे उपविधी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व त्या खालील नियम , १ ९ ६१ च्या विहित तरतुदीनुसार 
चालू नसल्यामुळे त्या संबंधित कारणे देऊन संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्याबाबत 
अंतरिम आदेश पूर्व नोटीस संस्थेला देण्यात आली होती . 


ज्याअर्थी उपरोक्त वाचा क्रमांक ( २ ) अन्वये नोटीस देऊनही संस्थेचा 
विद्यमान पदाधिका - यांनी नोटीसमधील कारणासंर्भात संस्थेचे म्हणणे सादर 
केले नाही . तसेच संस्थेचे कामकाज गुडाळण्यासाठी संस्था अवसायनात 
का घेण्यात येवू नये याबाबत कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला 
नाही . 


परिणामी वाचा क्र . ( १ ) मधील तरतुदी विचारात घेताही संस्था अवसायनात 
घेवून तिची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक झाले आहे . उक्त तरतुदीनुसार 
अवसायनांचा अंतरिम देण्यात येत आहे व संस्थेस त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी 
एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे . तसेच प्रत्यक्ष उपस्थित राहुन 
आपले म्हणणे मांडण्यासाठी ०७ मार्च २०२२ रोजी दुपारी ठिक १:०० 
वाजता सुनावणी ठेवण्यात येत आहे . संस्थेने वरील मुदतीत आपले 
म्हणणे सप्रमाण सादर करणे आवश्यक राहील . मुदतीत म्हणणे सादर 
न केल्यास किंवा म्हणणे असमाधान कारक असल्यास ही संस्था अंतिमरित्या 
अवसायनात घेण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

आदेश 

क्रमांक- जि.दु.वि.अ. सहकार नियमन - अंतअ आ - कलम १०२ ( १ ) 
१३१-२०२२ . 


महारष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ तसेच 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मुंबई यांचे कडील शासन 
निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-१०६४-४७-१५ सी , दिनांक ७ ऑगस्ट 
१ ९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार शिव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्या . , ठाणेगाव र . नं . १४० ९ , ता . कारंजा जिल्हा वर्धा ही संस्था वर 
नमूद कारणास्तव अंतरिम अवसायनात घेण्याबाबत आदेश देत आहे व 
कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायक पदी 
श्री . के . एस . नारे , लेखापरिक्षक श्रेणी - २ , अंतर्गत जिल्हा विशेष लेखा 
परीक्षक वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्धा यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
कार्यालयीन मुद्रा नोंदवून देण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३८ . 

वाचा क्रः -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) व ( ४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 
( २ ) या कार्यालयाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये अंतरिम आदेश पूर्व 
नोटीस क्रमांक ७७७-२०२१ , दि . १७-१२-२०२१ . 

ना . - एक- ९ ( १६६४ ) . 


३३ 


ज्याअर्थी , स्वामी विवेकानंद दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , 
धामणगाव ( हिंगणी ) , र.नं. ६५६ , ता . सेलू , जिल्हा वर्धा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० अंतर्गत नोंदणी झालेली 
असून सदर संस्थेचे कामकाज कायदा , नियम व उपविधीतील तरतूदीनुसार 
चालणे आवश्यक आहे . 


ज्याअर्थी उपरौत वाचा क्रमांक ( २ ) अन्वये संस्थेचे कामकाज बंद 
असल्याने तसेच संस्था , संस्थेचे उपविधी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व त्या खालील नियम , १ ९ ६१ च्या विहित तरतुदीनुसार 
चालू नसल्यामुळे त्या संबंधित कारणे देऊन संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्याबाबत 
अंतरिम आदेश पूर्व नोटीस संस्थेला देण्यात आली होती . 


ज्याअर्थी उपरोक्त वाचा क्रमांक ( २ ) अन्वये नोटीस देऊनही संस्थेचा 
विद्यमान पदाधिका - यांनी नोटीसमधील कारणासंर्भात संस्थेचे म्हणणे सादर 
केले नाही . तसेच संस्थेचे कामकाज गुडाळण्यासाठी संस्था अवसायनात 
का घेण्यात येवू नये याबाबत कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला 
नाही . 


परिणामी वाचा क्र . ( १ ) मधील तरतुदी विचारात घेताही संस्था अवसायनात 
घेवून तिची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक झाले आहे . उक्त तरतुदीनुसार 
अवसायनांचा अंतरिम देण्यात येत आहे व संस्थेस त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी 
एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे . तसेच प्रत्यक्ष उपस्थित राहुन 
आपले म्हणणे मांडण्यासाठी ०७ मार्च २०२२ रोजी दुपारी ठिक १:०० 
वाजता सुनावणी ठेवण्यात येत आहे . संस्थेने वरील मुदतीत आपले 
म्हणणे सप्रमाण सादर करणे आवश्यक राहील . मुदतीत म्हणणे सादर 
न केल्यास किंवा म्हणणे असमाधान कारक असल्यास ही संस्था अंतिमरित्या 
अवसायनात घेण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

आदेश 

क्रमांक- जि.दु.वि.अ. सहकार नियमन अंतअ आ - कलम १०२ ( १ ) 
१३२–२०२२ . 


महारष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ तसेच 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मुंबई यांचे कडील शासन 
निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-१०६४–४७-१५ सी , दिनांक ७ ऑगस्ट 
१ ९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार स्वामी विवेकानंद दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या . , धामणगाव ( हिंगणी ) , र . नं .६५६ , ता . सेलू , जिल्हा 
वर्धा ही संस्था वर नमूद कारणास्तव अंतरिम अवसायनात घेण्याबाबत 
आदेश देत आहे व कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायक 
पदी श्री . बी . एन . मेंढे उपलेखापरिक्षक , अंतर्गत जिल्हा विशेष 
लेखा परीक्षक वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्धा यांची नियुक्ती 
करीत आहे . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
कार्यालयीन मुद्रा नोंदवून देण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३ ९ . 

वाचा क्र : -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) व ( ४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 
( २ ) या कार्यालयाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये अंतरिम आदेश पूर्व 
नोटीस क्रमांक ७७ ९ -२०२१ , दि . १७-१२-२०२१ . 
ज्याअर्थी , मॉ जगदंबा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , तळेगाव 
( टा ) , र.नं. ३३६ , ता . जिल्हा वर्धा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थेचे कामकाज 
कायदा , नियम व उपविधीतील तरतूदीनुसार चालणे आवश्यक आहे . 


ज्याअर्थी उपरोत वाचा क्रमांक ( २ ) अन्वये संस्थेचे कामकाज बंद 
असल्याने तसेच संस्था , संस्थेचे उपविधी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व त्या खालील नियम , १ ९ ६१ च्या विहित तरतुदीनुसार 
चालू नसल्यामुळे त्या संबंधित कारणे देऊन संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्याबाबत 
अंतरिम आदेश पूर्व नोटीस संस्थेला देण्यात आली होती . 


ज्याअर्थी उपरोक्त वाचा क्रमांक ( २ ) अन्वये नोटीस देऊनही संस्थेचा 
विद्यमान पदाधिका - यांनी नोटीसमधील कारणासंर्भात संस्थेचे म्हणणे सादर 
केले नाही . तसेच संस्थेचे कामकाज गुडाळण्यासाठी संस्था अवसायनात 
का घेण्यात येवू नये याबाबत कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला 
नाही . 


परिणामी वाचा ( १ ) मधील तरतुदी विचारात घेताही संस्था अवसायनात 
घेवून तिची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक झाले आहे . उक्त तरतुदीनुसार 
अवसायनांचा अंतरिम देण्यात येत आहे व संस्थेस त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी 
एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे . तसेच प्रत्यक्ष उपस्थित राहून 
आपले म्हणणे मांडण्यासाठी ०७ मार्च २०२२ रोजी दुपारी ठिक १:०० 
वाजता सुनावणी ठेवण्यात येत आहे . संस्थेने वरील मुदतीत आपले 
म्हणणे सप्रमाण सादर करणे आवश्यक राहील . मुदतीत म्हणणे सादर 
न केल्यास किंवा म्हणणे असमाधान कारक असल्यास ही संस्था अंतिमरित्या 
अवसायनात घेण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

आदेश 

क्रमांक - जि.दु.वि.अ.- सहकार - नियमन अंतअ - आ - कलम १०२ ( १ ) 


१३३–२०२२. 


महारष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ तसेच 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मुंबई यांचे कडील शासन 
निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-१९६४-४७-१५ सी , दिनांक ७ ऑगस्ट 
१ ९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मॉ जगदंबा दुग्ध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या . , तळेगाव ( टा ) , र . नं . ३३६ , ता . जि . जिल्हा वर्धा ही संस्था 
वर नमूद कारणास्तव अंतरिम अवसायनात घेण्याबाबत आदेश देत आहे 
व कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायक पदी 
श्री . बी . एन . मेढें उपलेखापरिक्षक अंतर्गत जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक 
वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्धा यांची नियुक्ती करीत आहे . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
कार्यालयीन मुद्रा नोंदवून देण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४० . 

वाचा क्रः -- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) व ( ४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 
( २ ) या कार्यालयाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये अंतरिम आदेश पूर्व 
नोटीस क्रमांक ७८०-२०२१ , दि . १७-१२-२०२१ . 


ज्याअर्थी , माधुरी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , फेफरवाडा , 
र.नं. १४०८ , ता . कारंजा , जिल्हा वर्धा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर संस्थेचे 
कामकाज कायदा कायदा , नियम व उपविधीतील तरतूदीनुसार चालणे 
आवश्यक आहे . 


ज्याअर्थी उपरोत वाचा क्रमांक ( २ ) अन्वये संस्थेचे कामकाज बंद 
असल्याने तसेच संस्था , संस्थेचे उपविधी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व त्या खालील नियम , १ ९ ६१ च्या विहित तरतुदीनुसार 
चालू नसल्यामुळे त्या संबंधित कारणे देऊन संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्याबाबत 
अंतरिम आदेश पूर्व नोटीस संस्थेला देण्यात आली होती . 


ज्याअर्थी उपरोक्त वाचा क्रमांक ( २ ) अन्वये नोटीस देऊनही संस्थेचा 
विद्यमान पदाधिका - यांनी नोटीसमधील कारणासंर्भात संस्थेचे म्हणणे सादर 
केले नाही . तसेच संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी संस्था अवसायनात 
का घेण्यात येवू नये याबाबत कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला 
नाही . 


परिणामी वाचा क्र . ( १ ) मधील तरतुदी विचारात घेताही संस्था अवसायनात 
घेवून तिची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक झाले आहे . उक्त तरतुदीनुसार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


अवसायनांचा अंतरिम देण्यात येत आहे व संस्थेस त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी 
एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे . तसेच प्रत्यक्ष उपस्थित राहुन 
आपले म्हणणे मांडण्यासाठी ०७ मार्च २०२२ रोजी दुपारी ठिक १:०० 
वाजता सुनावणी ठेवण्यात येत आहे . संस्थेने वरील मुदतीत आपले 
म्हणणे सप्रमाण सादर करणे आवश्यक राहील . मुदतीत म्हणणे सादर 
न केल्यास किंवा म्हणणे असमाधान कारक असल्यास ही संस्था अंतिमरित्या 
अवसायनात घेण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

आदेश 

क्रमांक - जि.दु.वि.अ.- सहकार नियमन - अंतअ - आ- कलम १०२ ( १ ) - 


१३४-२०२२. 

महारष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ तसेच 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे कडील शासन 
निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-१०६४-४७-१५ सी , दिनांक ७ ऑगस्ट 
१ ९९ ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार माधुरी दुग्ध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या . , फेफरवाडा , र . नं . १४०८ , ता . कारंजा , जिल्हा वर्धा ही 
संस्था वर नमूद कारणास्तव अंतरिम अवसायनात घेण्याबाबत आदेश देत 
आहे व कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायक पदी 
श्री . के . एस . नारे , लेखापरिक्षक श्रेणी -२ , अंतर्गत जिल्हा विशेष लेखा 
परीक्षक वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्धा यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 


A 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व 
कार्यालयीन मुद्रा नोंदवून देण्यात येत आहे . 


वर्धा : 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


ज . मा . तलमले , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४१ . 

अधिसूचना 


क्रमांक - सनिव - नोंदणी - २६१-२०२२. 

मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
वर्धा , जिल्हा वर्धा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे 


प्रमाणीत करण्यात येते की , माँ महालक्ष्मी अपार्टमेंट गाळेधारक देखभाल 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या सिंदी ( मेघे ) , ता . जि . वर्धा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . तो नोंदणी क्रमांक डब्ल्युडीए डब्ल्युडीए 
एचएसजी - ४०२-२०२१-२०२२ , दिनांक ४-३-२०२२ आहे . 


उपनिर्दीष्ट अधिनियम मार्फत कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १ ९ ६१ मधील क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
' गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु मालकीहक्क 
गृहनिर्माण संस्था " आहे . 


वर्धा : 
दिनांक ४ मार्च २०२२ . 


३५ 


प्रकाश भजनी , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४२ . 

अधिसूचना 


लाखनी : 

दिनांक २ मार्च २०२२ . 


वर्धा . 


क्रमांक सनिला - नियमन - संस्था नोंदणी अधिसूचना - ४००-२०२२. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका लाखनी याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे माँ गौराई बहुउद्देशीय सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , जेवनाळा ता . लाखनी , जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार 
नोंदविण्यात आली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी - एलकेएन 
जीएनएल ( एस ) -१२३६-२०२२ , दिनांक ०२-०३-२०२२ आहे . 


66 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था ” असे आहे संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) प्रमाणे करण्यात येत आहे . 


प्रमोद प्र . हुमणे , 
सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था , तालुका लाखनी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


